सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास 
विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती 
प्रकरणांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी 
करण्याकरिता विशोष चौकशी पथक 
(टास्क फोर्स) ची स्थापना करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०८१५/प्र.क्र.५२८/पोल-१३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ एप्रिळ, २०१६ 


शासन निर्णय 


केंद्र शासनाची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपात राज्यामध्ये गैरव्यवहार झाले किवा कसे याबाबत 
श्री. के.व्यकटेशम, अपर पोळीस महासंचालक (प्रशिक्षण), मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय क्रमांक 
संकीर्ण-०८१५/प्र.क्र.५२८/पोल-१३, दि.१५.०१.२०१६ अन्वये विशोष चौकशी पथक (टास्क फोर्स) ची स्थापना करण्यात 
आली आहे. 

सदर चौकशी पथकास आपला अहवाल सादर करण्यास go दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. 
तथापि,सदर मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क वाटपातील अनियमितता व गैरव्यवहार यांची चौकशी करण्याची 
व्याप्ती मोठी असल्याने सदर विशोष चौकशी पथकास आणखी १ महिन्याची म्हणजेच दिनांक १५ मार्च, २०१६ पासून ते १४ 
एप्रिल, २०१६ पर्यंत इतक्या कालावधी करिता दिनांक १९ मार्च, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली 
होती. आता, या शासन निर्णयान्वये सदरच्या काळावधीस आणखी २ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४१६१७४५०४७२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vitthal Dattaram 
Phansekar 


V i tt h a | D a tt a fa mM DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Desk Officer, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
P h 3 n S € ka r cn=Vitthal Dattaram Phansekar 
Date: 2016.04.18 18:52:23 +05'30' 
(वि.द.फणसेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०८१५/प्र.क्र.५३२८/पोल-१३ 


४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकिय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये, शाळेय शिक्षण व क्रीडा, कृषी व पदुम, महसूल व वन. 

) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) सर्व पोलीस पोलीस महानिरिक्षक 

७) संचालक, जनसंपर्क व माहिती संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

) श्री. के. व्यकंटेशम, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
) श्री. पियुष सिंग, आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४) श्री. रणजीतसिंह देओल, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिहवन महामंडळ, मुंबई 
१५) सर्व पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्‍त 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी 

१७) निवडनस्ती पोल-१३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


